श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षा करिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ मे, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, आदविसी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दिनांक:- ०२ मे, २०२३. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.२५०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे 
पन्नास कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू 
योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.२५,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने 
वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली 
रक्‍कम रुपये २५,००,००,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी waa) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 
३. सदरहू निधीमधून aor खर्च “"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (2234 सी १७२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो 


ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार व आदिवासी 
विकास विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४३/कार्या.-६, दिनांक २८ एप्रिळ, २०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥89॥॥/99॥॥9.00९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०५१११६४४३२८७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRASHANT - es her creed 
PUNDLIK WAGH = be 
(प्रशान्त पु. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४७/विसयो, दिनांक : ११ मे, २०२३. 


अनुसूचित जमाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 


नियंत्रक अधिकारी | एप्रिल, २०२३ ते मार्च, 
अ.क्र जिल्हा : 
क्रमांक २०२४ 

| a २ ३ ze a 
| a मुंबई हहर ॥१००२८ aa. 
2 मुंबईउपनगर ००२९ २२००० 
३ ठाणे Noo3§ १२३०१०० 
8 रायगड ॥९००१२ १४२४८०० 
षु रत्नागिरी ००२३ ३०८०० 
& सिंधुदूर्ग Nooad ५७६०० 
४] पालघर 1००३७ ९२९८०९९६०० 
कोंकण विभाग १००८६४९०० 
é नाशिक Nooog 20000000 
९ धुळे ॥४००२६ ६०००००० 
|__१0__| ० जळगाव Nooo १३४८८४०० 
fh ae | १ अहमदनगर Noo3o ३०७६२०० 
१२ नंदुरबार ॥९००२७ २३०००००० 
नाशिक विभाग ६५५६४६०० 
4 पुणे Noogo ४३४०७०० 
१ सोलापूर ९००१९ ४३५२०० 
१५ सातारा ॥९००३२ ५४२०० 
१ सांगली Nooog fF titi 
१७ कोल्हापूर ५००३९ [— 8 
पुणे विभाग ४८३०१०० 
१८ नागपूर Nooqs ८५००००० 
१९ वर्धा Noo2y ७६९३४०० 
२० चंद्रपूर Noo24 २९००००० 
२१ भंडारा Noo033 २५८१८०० 
२२ गडचिरोली Noo43 १८००००० 
२३ गोंदिया Noo2g ८४६००० 
नागपूर विभाग २४३२१२०० 
२४ अमरावती ९००११ १३९००००० 
२५ अकोला Noog4 ४६४८०० 
२६ यवतमाळ Nooo 24322900 
२७ बुलढाणा ॥१००३८ २१००००० 
२८ वाशिम ००२२ २१४६००० 
अमरावती विभाग ४३९९२९०० 
२९ औरगाबाद १००३५ १७१३२०० 
३० बीड Noo3¥ २१२३००० 
34 नांदेड Noo34 २३४७४०० 
३२ परभणी ॥१००१६ ६१७००० 
३३ उस्मानाबाद Nooo ३९७००० 
३४ जालना Nooay 9934000 
३५ लातूर Nooog ६०४९०० 
३६ हिंगोली ॥९००१७ १४८८८०० 
औरंगाबाद विभाग १०४२६३०० 
एकूण २५००००००० 


